जलसंपदा विभागासाठी सिंचन 
व्यवस्थापनाशी निगडीत प्रणाळी विकसित 
करण्यासाठी सनियंत्रण समिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: ईप्रशा २०२०/ (४०४/२०२०)/ लपा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख: ०७ जुलै, २०२१ 


वाचा: शासन परिपत्रक क्रमांक: SAAT २०२०/(४०४/२०२०)/ लपा, दिनांक ०८.०२.२०२१ 


शासन शुध्दिपत्रक - 


जलसंपदा विभागासाठी ई-प्रशासन विषयक विविध प्रणाळी ई-प्रशासन मंडळांतर्गत 
विकसित करण्यात येतात. वाचा मधील परिपत्रकानुसार “प्रवाह” व “एकात्मिक सिंचन व्यवस्थापन 
प्रणाली” या प्रणाळीकरिता सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. 

ही समिती सिंचन व्यवस्थापन कार्य प्रकाराशी निगडीत असल्याने नव्याने विकसित 
होत असलेल्या “Master Database Module” या प्रणाळीमधील सिंचन व्यवस्थापन कार्यप्रकाराच्या 
विकसनासाठी संदर्भीय शासन परिपत्रकातील नमूद कार्यकक्षा लागू करण्यात येत आहे. 

सदर समितीची कार्यकक्षा, कार्यपद्धती व बैठका या वरील नमूद परिपत्रकाप्रमाणेच 
राहील. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असुन त्याचा संकेतांक २०२१०७०७१११११४१९२७ असा 
आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUSHMA RAJEEV 
KUDAL 
(सुषमा Hes) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 

३. मा.उपमुख्य मंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
é 

8 


. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः ईप्रशा २०२०/ (४०४/२०२०)/ लपा 


१०. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहायक, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव, जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सचिव ( प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. महालेखापाल- १ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. महालेखापाल- २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१९. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे महामंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 

२०. महासंचालक, मेरी, नाशिक. 

२१. सर्व मुख्य अभियंते, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 

२२. सर्व अधिक्षक अभियंते, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 

२३. आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


